पीएम गती शक्‍ती (PM GATI SHAKTI) या 
केंद्र शासनाच्या योजनेकरीता भांडवली 
खर्चासाठीच्या विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 
खर्चाकरीता नवीन लेखाश्ीर्ष निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयडीसी २०२२/ प्र.क्र.३०९/उ-१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) केंद्र शासन पत्र H.F.No.8¥ (9)/PF-S/2022-23 (Capex), दि. ०६.०४.२०२२ 
2) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी-२०२१/प्र.क्र.५३८/उद्योग-१४ 
दि.१३/०४/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी fears सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्ज 
उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ येथील 
दि. ०६/०४/२०२२ रोजीच्या शासन पत्रान्वये मार्गदर्शाक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर 
योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून पीएम गती शक्‍ती अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकरीता प्राप्त 
होणारे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून घेण्याकरीता नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठीच्या विशोष सहाय्य योजनेंतर्गत पीएम गती शक्‍ती 
अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकरीता प्राप्त होणा-या बिनव्याजी कर्जाच्या खर्चाकरीता पुढील 
प्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 

मागणी के-- qq Demand K-11 

क्रमांक Ne: 

मुख्य ६८७५ - इतर उद्योगांसाठी कर्ज Major 6875 — Loans for Other 
लेखाजीर्ष Head Industries 
उपमुख्य ६०- इतर उद्योग Sub 60- Other Industries 
लेखाशीर्ष Major 
लेखाशीर्ष ea 


गौणशीर्ष | १ ९ ०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर Minor 190- Loans to Public Sector and 


उपक्रमांना कर्णे Head other undertaking 


गट शीर्ष | (09) केद्र शासनाकडून राज्यांना | Group | (Ol)Interest free loan from 
भांडवली गुंतवणकीसाठी विशेष Head | Central Government to 


कर्ज (केंद्र हिस्सा १००% ) (C entral Share 100% ) 


the 
the 


ea States under special assistance 
सहाय्य योजने बिनव्याजी scheme for capital investment 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी २०२२/ प्र.क्र.३०९/उ-१४ 


मराठी इंग्रजी 
उप गट | (०१)(०१) प्रधानमंत्री गतीठशक्‍्ती | Sub (01)(01)Interest free loan for 
शीर्ष भूत प्रकल्पासाठी बिनव्याजी Group Pradhan mantri Gati Shakti 
पाया प्रकट नव्याजा | Head Infrastructure projects (Scheme 
कर्ज (योजना भाग-२) (§ 2940099) एभ्रा-ा) (68750011) 


२. सदरहू शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२२ / 
2022-23 /६२९, दि. २४/११/२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०८/२०२२-/व्यय-१६, 
दि. २८/११/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२८१६५८२३२७१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRAN ASHOK : निकी 
JADHAV टे a io 


ate: 20: 


(किरण जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 
७. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्ष),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
९. मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 
१०. मुख्य अभियंता (मुख्या), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 
११. उप सचिव/सह सचिव (सवी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (उद्योग-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


